सन 2093-98 या वित्तीय वर्षात सहायक अनुदाने 
वेतनेत्तर व सहायक अनुदाने (स्वेच्छाधीन अनुदानानातून 
बांधकामे) यांना मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.८५/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: २९ मार्च, २०१४. 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पूणे यांचे पत्र क्र. अपोमसंवकामनि/पुणे/ 
क-८/प्र.क्र.१४१४/२९२६, दिनांक १२.०३.२०१४. 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. बीजीटी १०१४/ प्र.क्र. १००/अर्थ -१, दिनांक १९.०३.२०१४. 


शासन निर्णय 

राज्यातील कारागृह विभागाकरिता सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाज्रीर्ष मागणी क्र. बी- 
५ मुख्य HERAT २०५६, तुरुंग (योजनेत्तर) (००) (92) स्वेच्छानिधीतून बांधकामे, ३१ सहायक अनुदान, 
(२०५६ ०१७१ या लेखाशीर्षाअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या सन २०१३-१४ वर्षाकरीता रु.३.५० लक्ष इतका 
नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी रुपये २.८० लक्ष खर्च करण्यास शासन निर्णय क्रमांक जेएलएम- 
१३१४/प्र.क्र.७५/तुरुंग २, दिनांक २० मार्च, 2098 अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच शासनाने 
वरील क्र.२) येथील दिनांक १९.३.२०१४ च्या शासन आदेशान्वये वरील लेखाशिर्षाखाली रुपये ५०.८१ 
लक्ष इतका निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता दिलेली आहे. यास्तव सन २०१३- 
१४ या वर्षाकरीता रुपये ३.५० लक्ष व पुनर्विनियोजनाद्वारे रुपये ५०.८१ लक्ष असे एकूण रुपये ५४.३१ लक्ष 
इतक्या निधीपैकी यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेले रुपये २.८० लक्ष वजा जाता उर्वरित वितरीत रक्‍कम 
रुपये ५१.५१ लक्ष विहीत अनुज्ञेय कामासाठी, प्रचलित नियमानुसार तसेच यासंदर्भातील धोरणाबाबत 
शासन निर्णयातील अटींचे तंतोतंत पालन केळे जाईल या अटीच्या अधीन राहुन खर्च करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात लेखाशीर्ष मागणी क्र. बी-५ मुख्य 
लेखाशीर्ष २०५६, तुरुंग (योजनेत्तर) (00) (92) स्वेच्छानिधीतून बांधकामे, ३१ सहायक अनुदान, (२०५६ 
०१७१) या SERNA उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.८५/तुरुंग-२ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २१०/१४/व्यय-८, दिनांक- 
२९.०३.२०१४ नुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०३२९१४१९२६३७२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क Digitally signed by Bhairawnath 
B h al raw Nn ath Bhalchandra Parkhi 
DN: CN = Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


B h alc h an d MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 
. MAHARASHTRA, OU = HOME 
a Parkhi Date: 2014.03.29 21:27:33 
+05'30' 


(भै. भा. पारखी ) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रत, 
७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
« सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक, 
७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 
७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 
७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
७ Ud कारागृह अधीक्षक, 
« प्राचार्य,दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा पुणे-६ 
७ अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग,जागतिक व्यापार केंद्र,सेंटर नं.१, ११ वा मजला 
कफ परेड, मुंबई -४०० ००५, 
© कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई -३२, 
७ निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


